आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता बांधकाम 
सर्वसाधारण एकत्रित निवास व्यवस्था 
लेखाशीर्ष (४०५९ ०२३३) या अंतर्गत 
निधी वितरण आदेशा... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ जून ,२०२२ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव दि.१३.०५.२०२२. 
3) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.२३.०५.२०२२. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ 
मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१) (०१) शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण एकत्रित व्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), ५३- 
मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु.२५००.०० arg इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय 
अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय 
विभागास प्राधीकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार माहे जून,२०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २१ टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर लेखाशिर्षांतर्गत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-६ मधील झासकीय बांधकाम सर्वसाधारण 
एकत्रित व्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ५२५.०० लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी पंचवीस लाख wad) इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
मंडळ, नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची । सदर शासन निर्णयाद्वारे 
संख्या वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
a अ... | २ 3 1 as 
शिंदी अधीक्षक अभियंता, नाशिक सार्वजनिक शिंक २००.०० 
बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
२ अधिक्षक अभियंता, नागपूर सार्व.बांधकाम ८ ३२५.०० 
(आदिवासी) मंडळ 
एकुण ९ ५२५.०० 


2. 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ०९ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या 


मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


डे. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ०९ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ ठाणे/ 
अमरावती/ चंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
यांचे मार्फत सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन 
सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


४. 


६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक ,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ- 


दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२११३५५८६४२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 
hi 
2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a9 1296205b9a87463f831 


a2beeaObeScb3 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E7252442 


INumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255A5EBOAQDD 


p AWA R 495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 
Wi 


Date: 2022.06.09 15:56:12 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 


मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, धुळे . 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. after व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. 


कार्यासन -२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ६०/कार्यासन.६, दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय मान्यता सदर झासन निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १_| २ ३ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 

प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास 

3 . ६४०.८५ २००.०० 
प्रकल्प, धुळे कार्यालयाचे बांधकाम करणे ता.जि. धुळे 
एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 

षि ६४०.८५ २००.०० 
विभाग,नाशिक 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 

ky ae ६४०.८५ २००.०० 
मंडळ, नाशिक 

कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती 

प्रकल्प अधिकारी कार्या. किनवट जि.नांदेड बांधकाम 

षां करणे ६९१.५१ ७५.०० 
करणे 
प्रकल्प अधिकारी कार्या. कळमनूरी जि.हिंगोली 

२ बांधकाम करणे ६९१.५१ ७५.०० 
बांधकाम करणे 
प्रकल्प अधिकारी कार्या. पांढरकवडा जि.यवतमाळ 

३ बांधकाम करणे ७२९.८१ ७५.०० 
बांधकाम करणे 

: एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) कळ at ed 
विभाग, अमरावती ; . 

कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 

डा विभाग प्रकल्प चंद्रपुर येथील कार्यालयीन इमारत ४८९.६२ ६०.०० 
बांधकाम करणे 
भंडारा जिल्हा येथे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 

२ | आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, ७६०.०० १०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
भामरागड जि.गडचिरोली येथे प्रकल्प 

3 | अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग ९०९.३० १०.०० 
प्रकल्प कार्यालय,इमारतीचे बांधकाम करणे 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ६०/कार्यासन.६, दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय मान्यता सदर झासन निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Le २ ३ PB 
वर्धा जि.वर्धा येथे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
४ । आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, ७६०.०० १०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
गडचिरोली येथे अनुसूचीत जमाती प्रमाणपत्र 
4 9200.99 १०.०० 
तापसणी समिती कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 
एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम 
षु : 8998.03 400,00 
(आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
८ मंडळ ६२३१.८६ 324.00 
मंडळ नागपुर 
८७२.७१ ,०० 
९ एकूण ४०५९ 0233 ओ*बो ou oo 
KIRAN a न 
K | S A N R A O 000000 मती 186BB11E725244 
p AWA R D495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 


Date: 2022.06.09 15:56:41 --05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


